हाफकिन बायो - फार्मास्युटीकल्स 
कॉर्पोरेशन लि.कडे निधी वर्ग करण्यासाठी 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
(भाग 2) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ०७मार्च, २०१८ 


संदर्भ- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१७/आरोग्य-८, 
दिनांक १७.०२.२०१८ 
प्रस्तावना - 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांसाठी औषधे, तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे, इत्यादी बाबींची 
खरेदी व वितरण हाफकिन बायो- फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. या महामंडळाकडे सोपविण्याबाबत 
दिनांक २६.०७.२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
औषधे, तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे आदी उदिष्टांखाली अर्थसंकल्पित झालेला निधी 
हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस वर्ग करणे आवश्‍यक आहे. 
यासाठी सदर रक्‍कम हाफकिन कॉर्पोरेशनला आगावू प्रदान करण्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम आहारित करणे 
गरजेचे आहे. यास्तव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग या विभागांना 
औषधे, तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व वैद्यकीय उपकरणे यांच्या खरेदीसाठी प्राप्त होणारी रक्‍कम संक्षिप्त 
देयकावर मंजूर करुन हाफकिन महामंडळास देण्याकरिता विशेष वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग (२) नुसार वित्तीय अधिकार प्रदान समितीच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला औषधे, तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


वैद्यकीय उपकरणे यांच्या खरेदीसाठी प्राप्त होणारी रक्‍कम संक्षिप्त देयकावर आहरित करुन हाफकिन 
महामंडळास वर्ग करण्यासाठी वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख, 
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी आणि शर्तीच्या तसेच विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून वित्तीय 
अधिकार प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

तसेच प्रशासकीय विभाग म्हणून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, संचालक, आयुष संचालनालय व सर्व 
अधिष्ठाता, शासकिय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालये यांना सदर शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व त्यात दर्शविलेल्या विहित अटी आणि शर्तीच्या तसेच 
विहित वित्तीय मर्यादेच्या अधिन राहून वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सोबतच्या परिशिष्टात विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास अथवा विहित अटी 
किंवा त्यातील एखादी अट पुर्ण होत AS तर अशा प्रस्तावास वित्त विभागाची मंजुरी आवऱ्यक राहील. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा वापर हा विविध वित्तीय 
प्रकाशनामध्ये अंतर्भूत असलेल्या नियम आणि विनियम यामधील अटींच्या व शर्तीच्या अधीन तसेच शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यकारी आदेश्ांतर्गत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात यावा. 
५. सदर झासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील वित्तीय शक्‍ती / प्रशासकीय शक्‍ती वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (भाग २) व्दारा प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचा भाग म्हणून 
समजण्यात यावा. ज्यावेळी भाग २ चे प्रकाहन छापले जाईल त्यावेळी त्यात या शक्तींचा अंतर्भाव करण्यात 
येईल. 
६. या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करताना त्या त्या अधिकारापुढे 
नमूद केलेल्या विहित अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन केळे जाईल याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८४/२०१८/विनियम, 
दिनांक २१.०२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३०७१०२०५२८११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Labour Department, postalCode=400032, 


Varsha Munjaji ser 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b7 
08981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h a [0 ५ e serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd853 
25223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2018.03.07 14:36:15 +05'30' 


(व.मुं.भरोसे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त / वि.सु./नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, (ले.को. वित्त / सा.आ.वि.), मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


CC ww 


Cc 


षु 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०) मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
११) सहसचिव / उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) मा.मंत्री (वित्त/सा.आ.वि./वै.शि.व औ.द्र./अ. व औ.प्र. विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
१३) मा.राज्यमंत्री (वित्त/सा.आ.वि./वै.शि.व औ.द्र./अ. व औ.प्र. विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


n SG ८:८४ 


vo 


१४ मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय 
१५) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., परेल , मुंबई 
(पत्रान्वये) 

आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, WS, मुंबई 

प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


१७ 
षे 
१९ 
२० 


~ YS~>E «Ss ff 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


२१) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

२२) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 

२३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

२४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 

२५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

२६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व अधिष्ठाता, शासकीय 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालये 

२७) कार्यासन अधिकारी (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८) निवडनस्ती (आरोग्य ८), सा.आ.वि. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


(सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य ८, दिनांक ०७.०३.२०१८ सोबतचे परिशिष्ट ) 


परिशिष्ट - अ 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
वित्तीय अधिकार भाग २ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) करीता / सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांचे विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांना 


औषधे, तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व वैद्यकीय उपकरणे इ. खरेदीची रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढून हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळास वर्ग करण्याचे वित्तीय 


अधिकार प्रदान करण्याबाबत. 
अ.क्र. | वित्तीय शक्तीचे वर्णन अधिकाराचा वापर वित्तीय शक्तीची मर्यादा अटी 
करण्यास सक्षम प्रचलित । विभागाने वित्त विभागाने मंजूर 
प्राधिकारी वित्तीय | प्रस्तावित केलेली | केलेली वित्तीय मर्यादा 
मर्यादा । वित्तीय मर्यादा 
शि २ 3 | 8 | षु & 16 | 
| नवीन शक्‍ती (१प्रशासनिक विभाग पिं (१पुर्ण अधिकार । पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ | १) निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक व मधील अ.क्र.२ येथील | 2) रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढण्यापूर्वी प्रशासकीय 
आरोगय विभाग, क्रमांक खरेदी- अटी अधीन विभाग/संचालनालय/संबंधित संस्था यांनी खरेदीकरिता 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, (२)विभाग प्रमुख pe (२ प्रत्येक प्रकरणी | पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ | विहीत वित्तीय अधिकार मर्यादेत, प्रशासकीय मान्यतेचे 
दि.२६.०७.२०१७ मधील _ __ रु.५०लक्षपर्यंत॑ | मधील अ.क्र.२ येथील | आदेश/झासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्‍यक असेल. 
तरतूदींनुसार सार्वजनिक आरोग्य अटी अधीन ३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोगय विभाग, क्रमांक 
भाग करीता तसेच - a fe) ch ० आरोग्य ग्य- fo) ठ 
pearl आ लिक रिण i ae प्रकरणी पूण अधिकार स्तंग cameos 
ee oe कार्यालय प्रमुख - _ रु.३.००लक्ष पर्यंत | मधील अ.क्र.२ येथील rq ‘i तत ee ee 
कार्यालयांकरीता औषधे, x) संक्षिप्त देयकांवर काढण्यात आलेल्या ची 


तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे इत्यादीची 
खरेदीसाठी अधिदान व लेखा 
कार्यालय / कोषागार यामधून 
संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढून 
रक्‍कम हाफकिन जीव-औषध 


अटी अधीन 


तपशीलवार देयके वित्त विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या सूचनांनुसार सादर करण्यात यावीत. 

५) या वित्तीय शक्तीचा वापर करुन वेतन व भत्ते याकरिता 
संक्षिप्त देयके सादर करता येणार नाहीत. 

६) काटकसरीच्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

७ कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित कार्यालयाच्या आहरण 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
यांना वर्ग करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत. 


व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे तीन महिन्यापुर्वी काढलेल्या 
एकाही संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक लेखा 
परीक्षकांना सादर करण्याचे प्रलंबित असून नये. 
८) संक्षिप्त  देयकावर रक्कम काढण्यासाठी 
कार्यालयाकडून ज्ञापन / आदेश काढण्यात यावेत व 
त्यामध्ये ज्या बाबींसाठी रक्‍कम काढावयाची आहे, त्यामध्ये 
पुढील बाबींचा उल्लेख करण्यात यावा. 
(अ) या कार्यालयाकडे एकही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशिलवार देयक लेखा परीक्षकांना सादर करण्याचे 
प्रलंबित नाही. 
(ब) या ज्ञापनान्वये काढण्यात येणाऱ्या संक्षिप्त 
देयकाचे तपशिलवार देयक विहित कालावधीत 
सादर करण्यात येईल. 
(क) संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक सादर 
करण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याचे 
(उदा. आहरण व संवितरण अथवा अन्य) पदनाम 
विहित करावे. 
(ड) खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे करणे अनिवार्य आहे. 
९) मंजुरी प्राधिकाऱ्याला सदर खर्चाच्या बाबींसाठी प्राप्त 
झालेल्या वित्तीय शक्‍तीचा उल्लेख मंजुरी ज्ञापनात / 
आदेशात करण्यात यावा, जसे (शा.नि.---- विभाग, 
क्रमांक-----, दिनांक ----- लिहिणे). 


qo) सदर संस्थानिहाय / बाबनिहाय निर्गमित केलेल्या 
प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद केलेली प्रशासकीय 
मान्यतेची रक्‍कम हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई अंतर्गत स्थापित खरेदी कक्ष यांच्याकडे बाब 
परत्वे संबंधित विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
यांनी संक्षिप्त देयकाद्वारे हाफकिन जीव-औषध निर्माण 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


0 ge मर्यादित, मुंबई अंतर्गत स्थापित खरेदी कक्ष कडे 
वर्ग करण्यात येईल. 

११) वर्ग करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने हाफकिन 
जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई अंतर्गत 
स्थापित खरेदी कक्षाकडून प्राप्त होणारी यंत्रसामुग्री, औषधे 
व अन्य बाबी यांचा वार्षिक लेखाजोखा / ताळेबंद संस्था व 
संबंधित कार्यालय अद्यायावत स्वरुपात ठेवेल / जतन 
करेल. 

१२) संबंधित संस्थांना प्राप्त होणारा निधी हाफकिन जीव- 
औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई अंतर्गत स्थापित 
खरेदी कक्षाकडे विहीत / प्रचलित कार्यपध्दतीने वर्ग 
करण्याबाबतची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुख / 
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांची राहील. 

१३) या शक्ती समोरील इतर सर्व अटी व्यतिरिक्त संक्षिप्त 
देयकावर रक्‍कम काढण्याची विहित कार्यपध्दती तशीच 
राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


(सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य ८, दिनांक ०७.०३.२०१८ सोबतचे परिशिष्ट ) 
परिशिष्ट-ब 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
वित्तीय अधिकार भाग २ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-दुसरा खालील वित्तीय अधिकार 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व त्याच्या अधिपत्याखाळील आरोग्य संस्थांचे विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना औषधे, 
तदअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु व वैद्यकीय उपकरणे इ. खरेदीची रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढून हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळास वर्ग करण्याचे वित्तीय अधिकार 
प्रदान करण्याबाबत. 


अ. | वित्तीय area वर्णन अधिकाराचा वापर वित्तीय शक्‍तीची मर्यादा अटी 
क्र. करण्यास सक्षम प्रचलित । विभागाने वित्त विभागाने मंजूर 
प्राधिकारी वित्तीय । प्रस्तावित केलेली वित्तीय 
मर्यादा । केलेली वित्तीय | मर्यादा 
मर्यादा 
ha 2 3 1 ४ | षु & lion 
१ | नवीन शक्‍ती (१ अपर मुख्य - पूर्ण अधिकार । पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ | १) निधी उपलब्ध असला पाहिजे. 
शासन निर्णय, |[सचिव/प्रधान मधील अ.क्र.२ येथील | 2) रक्कम संक्षिप्त देयकावर काढण्यापूर्वी 
सार्वजनिक आरोगय विभाग, ।सचिव, वैद्यकीय अटी अधीन प्रशासकीय विभाग/संचालनालय/संबंधित संस्था 
क्रमांक खरेदी- ।शिक्षण व औषधी यांनी खरेदीकरिता विहीत वित्तीय अधिकार मर्यादेत, 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, द्रव्ये विभाग प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश/झासन निर्णय निर्गमित 
दि.२६.०७.२०१७ मधील |(प्रशासकीय करणे आवश्‍यक असेल. 
तरतूदींनुसार वैद्यकीय शिक्षण व विभाग) ३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोगय विभाग, 
औषधी द्रव्ये विभागाच्या (११ संचालक, पूर्ण अधिकार । पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ | क्रमांक खरेदी- २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
नियंत्रगाखाळील शासकीय वैद्यकीय शिक्षण व मधील अ.क्र.२ येथील | दि.२६.०७.२०१७ मधील तरतूदींचे पालन करणे 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद [संशोधन, मुंबई अटी अधीन HARA राहील. 
महाविद्यालये व संलग्नित |(विभाग प्रमुख) ४) संक्षिप्त देयकांवर काढण्यात आलेल्या रकमांची 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


रुग्णालये यांना औषधे, 
तद्अनुषंगिक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे इत्यादीची 
खरेदीसाठी अधिदान व लेखा 
कार्यालय / कोषागार यामधून 
संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढून 
रक्‍कम हाफकिन जीव-औषध 
निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
यांना वर्ग करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत. 


(३)संचालक, आयुष 
संचालनालय, 
मुंबई 


पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ 
मधील अ.क्र.२ येथील 
अटी अधीन 


(४) सर्व अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय 
/ दंत/ आयुर्वेद 
महाविद्यालये व 
रुग्णालये. 
(प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख) 


पूर्ण अधिकार 


पूर्ण अधिकार स्तंभ-७ 
मधील अ.क्र.२ येथील 
अटी अधीन 


तपज्लीलवार देयके वित्त विभागामार्फत वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांनुसार सादर करण्यात 
यावीत. 

५) या वित्तीय हठाक्तीचा वापर करुन वेतन व भत्ते 
याकरिता संक्षिप्त देयके सादर करता येणार नाहीत. 
६) काटकसरीच्या आदेशांचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 

७ कोणत्याही परिस्थितीत संबंधित कार्यालयाच्या 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे तीन 
महिन्यापुर्वी काढलेल्या एकाही संक्षिप्त देयकाचे 
तपशिलवार देयक लेखा परीक्षकांना सादर 
करण्याचे प्रलंबित असून नये. 

८) संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम काढण्यासाठी 
कार्यालयाकडून ज्ञापन / आदेश काढण्यात यावेत व 
त्यामध्ये ज्या बाबींसाठी रक्‍कम काढावयाची आहे, 
त्यामध्ये पुढील बाबींचा उल्लेख करण्यात यावा. 

(अ) या कार्यालयाकडे एकही संक्षिप्त 
देयकाचे तपशिळवार देयक लेखा परीक्षकांना सादर 
करण्याचे प्रलंबित नाही. 

(ब) या ज्ञापनान्वये काढण्यात येणाऱ्या 
संक्षित देयकाचे तपशिलवार देयक विहित 
कालावधीत सादर करण्यात येईल. 

(क) संक्षिप्त देयकाचे तपज्ीीलवार देयक 
सादर करण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित 
अधिकाऱ्याचे (उदा. आहरण व संवितरण अथवा 
अन्य) पदनाम विहित करावे. 

(ड) खर्च संक्षिप्त देयकाद्वारे करणे अनिवार्य 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


आहे. 

९) मंजुरी प्राधिकाऱ्याला सदर खर्चाच्या बाबींसाठी 
met झालेल्या वित्तीय शक्तीचा उल्लेख मंजुरी 
ज्ञापनात / आदेशात करण्यात यावा, जसे (शा.नि.-- 
-- विभाग, क्रमांक-----, दिनांक ----- लिहिणे). 
१० सदर संस्थानिहाय / बाबनिहाय निर्गमित 
केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद 
केलेली प्रशासकीय मान्यतेची रक्‍कम हाफकिन 
जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
अंतर्गत स्थापित खरेदी कक्ष यांच्याकडे बाब परत्वे 
संबंधित विभाग प्रमुख / प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
यांनी संक्षिप्त देयकाद्वारे हाफकिन जीव-औषध 
निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई अंतर्गत स्थापित 
खरेदी कक्ष कडे वर्ग करण्यात येईल. 

११) वर्ग करण्यात आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई अंतर्गत स्थापित खरेदी कक्षाकडून प्राप्त 
होणारी यंत्रसामुग्री, औषधे व अन्य बाबी यांचा 
वार्षिक लेखाजोखा / ताळेबंद संस्था व संबंधित 
संचालनालय अद्यायावत स्वरुपात ठेवेल / जतन 
करेल. 

१२)संबंधित संस्थांना प्राप्त होणारा निधी हाफकिन 
जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
अंतर्गत स्थापित खरेदी कक्षाकडे विहीत / प्रचलित 
कार्यपध्दतीने वर्ग करण्याबाबतची जबाबदारी 
संबंधित अधिष्ठाता / अधिक्षक / संबंधित 
संचालनालय यांची राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 


se nn nk 3) या हकती समोरील इतर सर्व अटी व्यतिरिक्त 
संक्षिप देयकावर रक्‍कम काढण्याची विहित 
कार्यपध्दती तशीच राहील. 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


